= भरती अर्जाच्या ऑनलाईन स्वीकृतीपोटी 
प्राप्त होणारे परीक्षा शुल्क जमा व खर्च करण्या- 
करिता नवीन लेखाशीर्ष उघडणे ब संगणक 


महाराष्ट्र शासन, 
गुह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आरसीटी-०३११/प्र.क्र.४९०/पोल-५ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च २०१२ 
वाचा : शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-आरसीटी-०३११/प्र.क्र.ड९०/पोल-५अ, २३ सप्टेंबर २०६६१ 

प्रस्तावना : 

पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय 
घेण्यात येऊन, उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क जमा करण्यासाठी व सदर भरतीचा 
खर्च भागविण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांव्या 
पदनामाने स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
परबानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबई येथे स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्यात आले असून त्याचा खाते क्रमांक-६१८४०८१०७५ असा आहे. सदर प्रयोजनाकरिता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याची ब संगणक सांकेतांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
शासन निर्णय : 

पोलीस शिपाई भरती अर्जाच्या ऑनलाईन स्वीकृतीपोटी प्राप्त होणारे परीक्षा शुल्क 
जमा करण्याकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अक. | तपशील ; ह =] लेखाशीर्ष a > | 
. 3 | महसूली जत्रा. | 2004यालीस | 


| | (००) १०३-फो, दंड ब जप्तीच्या रकमा | 
पा , (०९) (०६) भरती (००५५०३५१०१) | 
2 महसूली खर्च  २०५५-पालोस क 
. (००)(००१) संचालन व प्रशासन, 
, (००)(०२) भरती (२०५५ ०६६९) 
oe | २३-कार्यालयीन खर्च 

३ स्वीय प्रपंजी लेखा ! ८४४३-नागरी ठेवी (स्वीय प्रपंजी लेखा), 

| | १०६-वैयक्तिक ठेवी (८४४२५०८३००) 


2. अयर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना उक्त 
लेखाशोर्षांचे नियंत्रक अधिकारी म्हगून घोषित करण्यात येत असून, वरील अ.क्र-२ येथील लेखाशोर्षा- 
खाली उपलब्ध होणारा तरतूद पोलीस शिपाई भरतीकरिता संबंधित आहरण ब संवितरण अधिकारी 
यांच्यामार्फत विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. 


\2G  2\Budgei New Head/hew Heed-] 


हृ सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
यांच्या पत्र क्रमांक-टीएम/सीएच-२/पीएलए/युओआर/जनरल/२०११-१२/८०५, दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१९१ / वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१२०६/अर्थसं-९९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ व 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-अलेका/कोषागार/नविन 
पीएलए/फ/२५४६/अ, दिनांक २७ सप्टेंबर २०११ आणि संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-तांत्रिक/संगणक-२०१२/कक्ष-५/अनौ.संदर्भ क्र.४/२०१२/४३७, दिनांक ६ 
मार्च २०१२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. | 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, आणा कक. 


उपसचिव, गुंह विभाग. 


१) पोलोस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीब पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) अपर पोलीस महासंचालक, लोहमाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) पोलीस संचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळ, मुंबई. 
९) आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 

१९) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 

१३) सव विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र. 

१४) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

१५) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 

१६) सर्व समादेशक, राज्य राखीब पोलीस बल. 

१७) सह पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 

१८) सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र. 

१९) महालेखापाल, (लेखा ब अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२०) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबइ. 

२९) महालेखापाल, (लेखा ब अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र , नागपूर. 

२२) महालेखापाल, (लेखा परोक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२५) सर्व कोषागार अधिकारी. 

२६) लेखा अधिकारी (टीएम शाखा), महालेखापाल कार्यालय, मुंबई. 

२७) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) लेखा अधिकारी (संगणक), संचालनालय, लेखा ब कोषागारे, मुंबई- 

२९) कक्ष अधिकारी (कोषा-प्र-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३०) निवड नस्ती / पोल-५अ 


.201208क्टणपेपटन Head/New Head-L/2 


